महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः HAT - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोंबर, २०१८ 


शासन आदेठा 


श्री.रा.क.नरपांडे, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Heller HA ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत 
असून, त्यांची बदलीने पदस्थापना सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागामधील पणन या उपविभागामध्ये 
करण्यात येत आहे. श्री. नरपांडे, कक्ष अधिकारी यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 


2. सदर WAT आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७२१०६४१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan ०011000 Ne 
a Maharashtra, OU = General Administration 
Bhimrao Guray — epaten asus 0580 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. रा.क.नरपांडे, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१  अमु.स./प्रधान सचिव /सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


